केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य 
अभियानांतर्गत सन २०२३-२४ करिता 
आदिवासी उपयोजनेतुन केंद्र हिऱड्याचे ६०% 
२२१०७३८ या लेखाशिर्षाखाली रु.२६६२.०० 
लक्ष व राज्य IATA ४०% २२१०₹४५५ या 
लेखाशिर्षाखाली रु.१७७४.६७ लक्ष इतके असे 
एकुण रु.४४३६.६७ लक्ष अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी -१३२३/प्र.क्र.६४२/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : ०२ जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- 

) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे मंजूरी आदेश दिनांक १५/१२/२०२३. 
) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२. ०४. २०२३. 

३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.४६/अर्थोपाय, दिनांक ०५. १२. २०२३. 
) 
) 


area परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक ०८.१२. 2023. 
संचाळक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.राआसोम/एफएमजी/कें. रा. हि/१११९१२-९१८/२०२३-२४ दिनांक 26/92/2023. 


प्रस्तावना :- 

ग्रामीण जनतेस सहजसाहय, परवडयाजोगी, कार्यक्षम, उत्तरायी आणि विश्वासार्ह आरोग्य 
सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात एप्रिळ, २००५ पासून राष्ट्रीय 
ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरु केले आहे. सदर योजनेअंतर्गत प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम 
(Reproductive child Health), नियमित लसीकरण, मिशन प्लेक्सीपुल, पायाभूत सुविधांचे 
बळकटीकरण व पल्स पोलिओ लसीकरण इत्यादी आरोग्य सेवा देण्यात येतात. त्या अनुषंगाने प्रस्तुत 
प्रकरणी केंद्र व राज्य शासनाचा प्राप्त झालेला निधी सन २०२३-२४ च्या मुळ अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून 
पुढील प्रमाणे वितरीत केलेला आहे त्याबाबतचे विवरण पत्र पुढीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२३/प्र.क्र.६४४२/आरोग्य-७ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र तपशील केंद्र राज्य 
२२१०७३८ | २२१०४५५ 
क || . अर्थसंकल्पीय तरतुद (मुळ) १७२४९.३५ | १००००.०० 
२. हिवाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय तरतुद | 0.00, 00 3024.00 
A | एकुण तरतूद १७२४९.३५ | १३०८५.०० 

शासन निर्णयानुसार प्राप्त अनुदान 

चो बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२२७/आरोग्य-७ दि. २० जून, २०२३ = 00 ७६.१५ 

२ बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२७१/आरोग्य-७ दि. २० जून, २०२३ शि .00 ८२१.१९ 

३ बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२७३/आरोग्य-७ दि. ११ जुले, २०२३ ३९०३.०० २६०२.०० 

४ बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२७३/आरोग्य-७ दि. २५ सप्टेंबर २०२३ _ 00 ११३७.७८ 

4 बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२७३/आरोग्य-७ दि. 30 ऑक्टोंबर | 3203.00 २६०२.०० 
२०२३ 

8 | एकुण शासन निर्णयानुसार प्राप्त अनुदान ७८०६.०० ७२३९.१२ 
प्रस्ताव सादर 

a राआसोम/एफएमजी/९॥10. रा.हि./७३८६९-८७६/२०२३-२४ _ 00 398.00 
दिनांक ०८/०९/२०२३ 

२ राआसोम/एफएमजी/<॥10. रा.हि./८८५३३-५३८/२०२३- शिळ .०० ४०३.६४ 
२४ दिनांक २३/१०/२०२३ 

C एकुण प्रस्ताव सादर 6.00 .०० ७१७.६४ 
उपलब्ध तरतुद एकुण ( A-B-C) ९४४३.३५ ५१२८.२४ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२३/प्र.क्र.६४४२/आरोग्य-७ 


उपरोक्त विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण 
आरोग्य अभियाना करीता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी आदिवासी उपयोजनेकरिता (TSP) 
वर्गवारी साठी उपलब्ध करुन दिलेल्या केंद्र हिस्सा २२१०७३८ या लेखाशिर्षातंर्गत रु.२६६२.०० 
लक्ष तसेच सदर रक्कमेच्या समरुप राज्य हिइऱ्यापोटी २२१०४५५ या लेखाशिर्षातंर्गत आदिवासी 
उपयोजनेतुन ४० टक्‍के राज्य aA रु.१७७४.६७ लक्ष इतका असा एकुण रु.४४३६.६७ लक्ष 
निधी सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजातील तरतुदीतुन राज्य आरोग्य सोसायटीस 
उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमाकरीता आदिवासी 
उपयोजनेकरिता (TSP) सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र हिळ्यासाठी लेखाशिर्ष 
२२१०७३८ करिता रु.१७२४९.३५ लक्ष इतकी अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात करण्यात आली 
आहे. त्यापैकी उपरोक्त तक्त्याप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित झाल्याने रु.७८०६.०० लक्ष रक्कमेचा 
खर्च झाला आहे. त्यामुळे रु.९४४३.३५ लक्ष इतकी तरतूद शिल्लक आहे. सदर तरतुदीतुन केंद्र 
हिळ्याचे रु.२६६२.०० लक्ष इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास तसेच राज्य हिळछ्याचे लेखाशिर्ष 
२२१०४५५ करिता अर्थसंकल्पीय तरतुद रु.१००००.०० लक्ष इतकी मुळ अर्थसंकल्पिय तरतुद 
करण्यात आली होती. हिवाळी अधिवेशनात रु.३०८५.०० लक्ष रक्कमेची पुरवणी मागणी मंजूर 
झाली असून अशी एकुण रु.१३०८५.०० लक्ष इतकी तरतुद करण्यात आली आहे. त्यापैकी उपरोक्‍त 
तक्त्याप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित झाल्याने रु.७९५६.७६ लक्ष रक्कमेचा खर्च झाला आहे. त्यामुळे 
रु.५१२८.२४ लक्ष इतकी तरतूद शिल्लक आहे. सबब केंद्र हिछ्यापोटी रु.२६६२.०० लक्ष व राज्य 
हिळछ्यापोटी रू.१७७४.६७ लक्ष असा एकूण रु.४४३६.६७ लक्ष इतके अनुदान राज्य आरोग्य 
सोसायटीस वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदरचा खर्च केंद्र लेखाशिर्ष २२१०७३८ व राज्य लेखाशिर्ष २२१०४५५ अंतर्गत सन 
२०२३-२४ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची दाखविण्यात 
यावा. 


०३. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक 
कोषागारात सादर करुन विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्त, 
आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटीच्या 
यांच्याकडे सूपुर्द करावी. यासाठी सहसंचाळक (अ. व TW), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२३/प्र.क्र.६४४२/आरोग्य-७ 


०४. सदर प्रस्तावावरील खर्च खालील प्रमाणे नमुद लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०२३-२४ साठी मंजुर करण्यात आलेल्या उपलब्ध तरतुदीतुन भागविण्यात यावा. 


(रु.लाखात) 


मागणी रक्‍कम 
सन २०२३-२४ची | (केंद्र व राज्य 
लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय । हिस्सा ६०% 
तरतूद / ४०%) 


अ. तपठिल 


आदिवासी विकास विभाग मागणी क्र. टी - 
५,२२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 

०६, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 

* (०१), जनजाती क्षेत्र उपयोजना, २२१०-७२३८ १७२४९.३५ २६६२.०० 
(०१) (०४) राष्ट्रीय ग्रामिण आरोग्य अभियान-राज्य 
आरोग्य संस्थांना सहायक अनुदान (os हिस्सा 
६०%) (कार्यक्रम) , 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


आदिवासी विकास विभाग मागणी क्र. टी -५, 
२२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
०६, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 

* ०१, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, २२१०४५५ १३०८५.०० १७७४.६७ 
(०१) (१६) राष्ट्रीय ग्रामिण आरोग्य अभियान-राज्य 
आरोग्य संस्थांना सहायक अनुदान (राज्य हिस्सा 
४०%) (कार्यक्रम) , 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


०५. तसेच सदर निधीच्या विनियोगाबाबत व त्यावरील संनियंत्रण व प्रगती अहवालाच्या 
अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र. (१ मधील पत्रान्वये दिळेल्या निर्देशाचे पालन करणे 
बंधनकारक राहील. 


og. वित्त विभागाच्या दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटी व शर्तीची पूर्तता केली असल्याचे 
कार्यक्रम प्रमुख / संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी शासनास 
कळविले असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केळे आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या 
दिनांक १२ एप्रिळ, २०२३ च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटींची 
पूर्तता झाली असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२३/प्र.क्र.६४४२/आरोग्य-७ 


०७. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने राज्य आरोग्य सोसायटीच्या लेखा 
परिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप नसल्याचे राज्य आरोग्‌य सोसायटीने प्रमाणित केलेले आहे. 
of, सदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी परिच्छेद-४ मधील संस्थामार्फत 
पुरवठादाराच्या/लाभार्थ्याच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. 


०९. सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेडा नाही. सदर 
कार्यक्रमांच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या 
धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा 
करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ च्या 
शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे /अटी व शर्तीचे पालन झाल्याचे प्रमाणित 
करण्यात येत आहे. 


qo. सदर अनुदान Bart असून या पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाचे प्रमाणपत्र सादर केले 
आहे. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ 
एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर केल्यानंतरच पुढील 
अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


११. शासनाच्या धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक 
खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक 
२४.०६.२०२१ व दिनांक १४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे/ 
अटी व ald पालन करुन त्यासंदर्भात आवश्‍यक ते प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा आवऱ्यक त्या 
बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे राज्य आरोग्य सोसायटीस अथवा सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत 
खर्च करण्यात योणार त्या कार्यक्रम प्रमुखास बंधनकारक राहील. 


१२. सदर प्रस्तावावरील निधीच्या विनियोगाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक तेथे करावयाच्या खरेदीच्या 
संदर्भात शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ मधील 
तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकारी यांची प्रशासकीय मान्यता घेण्यात यावी. 


१३. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाचे शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक मुंविनि/- 
२०२२/प्र.क्र.--२७/२०२२/विनियम, दिनांक 92.09.2023 मधील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 
तसेच वित्त विभागाच्या दि.०८.१२.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२३/प्र.क्र.६४२/आरोग्य-७ 


१४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०२११३६२६५८१७ असा आहे. हा 
ane निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
RAJ F N D ) RA DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b5 12f7ff8b758d60a4598c24a36386a48 


V | TT H A | 05881cbcea84410a43526338ca5896Ff, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=92FCD41179A2BA99BFFA75CBEO 
€90685A327C8ACC0593DB3D1CCAD3F24BA63 

K U D A | F 15, cn=RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
Date: 2024.01.02 16:12:05 +05'30' 

(राजेंद्र वि. PSS ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
५. अति. संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पूणे 
६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प/व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई 
११.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


